“वलगाव, तालुका व जिल्हा अमरावती येथे संत 
गाडगेबाबांचे समाधी स्थळ विकसित करुन मूलभूत 
सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी विकास आराखडा”: 
या विकास आराखड्यातील कामांना दिनांक ३१ 
मार्च, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.७७/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
तारीख: ०६ जुले, २०१९ 


१ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःतीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.9७/का.१४४४, 
दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१२ 

२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःतीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.9७/का.१४४४, 
दिनांक ११ एप्रिल, २०१८ 


प्रस्तावना : 
“वलगांव तालुका व जिल्हा अमरावती येथे संत गाडगेबाबा यांचे समाधी स्थळ विकसित 


करून मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीच्या विकास आराखड्यास” संदर्भ क्रमांक १ वरील 


नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक २२ ऑक्टोबर, २०१२ अन्वये रू.३७.८६८४ कोटी किंमतीच्या 


विकास कामांना मान्यता देण्या आली आहे. या विकास आराखड्यातील काही कामे अपूर्ण 


राहिल्यामुळे, संदर्भ क्रमांक २ च्या शासन निर्णय दिनांक १ मार्च, २०१७ नुसार सदर आराखड्यास 


दिनांक ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


“वलगांव तालुका व जिल्हा अमरावती येथे संत गाडगेबाबा यांचे समाधी स्थळ विकसित 


करून मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीच्या विकास आराखड्यातील” अपूर्ण कामे पूर्ण 


करण्यासाठी एक वर्षाचा काळावधी आवश्‍यक आहे. त्यानुसार या आराखड्यातील कामे पूर्ण 


करण्यास दिनांक ३१ मार्च, २०१९ च्या पुढे, १ वर्ष एवढ्या काळावधीकरीता मुदतवाढ देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
“वलगांव तालुका व जिल्हा अमरावती येथे संत गाडगेबाबा यांचे समाधी स्थळ विकसित 


करून मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीचा विकास आराखडा” या विकास आराखड्यातील कामे 


पूर्ण करण्यासाठी १ वर्ष एवढ्या कालावधीकरीता दिनांक ३१ मार्च, २०१९ च्या पुढे, दिनांक ३१ मार्च, 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.9७७/का.१४४४ 


२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. “Tota तालुका व जिल्हा 


अमरावती येथे संत गाडगेबाबा यांचे समाधी स्थळ विकसित करून मुलभूत सुविधा उपलब्ध 


करण्यासाठीचा विकास आराखडा” अंतर्गत सर्व कामे दि. ३१ मार्च, २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याची 


जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७०६१७३१२५४११६ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VIDYA RAMAPPA 
HAMPAYYA 


(विद्या हम्पय्या ) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत माहिती व आव्यक कार्यवाहीसाठी, 


१. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 
२. विशेष कार्य अधिकारी, “वलगांव तालुका व जिल्हा अमरावती येथे संत गाडगेबाबा यांचे 


प्रत, 


१ 
2. 
3 
8 


द 
9. 
é 
8 


समाधी स्थळ विकसित करून मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीचा विकास आराखडा 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई, 

. मा. राज्यमंत्री उर्जा, पर्यटन, औषध व प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), 


सामान्य प्रशासन तथा पालकमंत्री,(बुलढाणा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य, 


. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 


१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
११. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.9७७/का.१४४४ 


१२. वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई, 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

१४. मुख्याधिकारी, शहोगाव नगर परिषद, शेगाव, 

१५. नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. निवड नस्ती, का. १४४४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


